महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेसाठी 
"सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता" यांची 
कंत्राटी तत्वावर नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.३०७/बांधकाम-४ 
५ वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख : १५ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८.१०.२०१५. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः संकिर्ण २७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक 
१७.१२.२०१६. 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्यातील न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्या जोडण्यासाठी व ग्रामीण 
भागातील दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांची दर्जोनती करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
योजना दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये सुरू करण्यात आली आहे. सदर 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी व महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेच्या कामाच्या प्रभावी 
अंमलबजावणी करीता सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता यांची कंत्राटी पध्दतीवर तात्पुरती नेमणुक 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


आदेशा : 


महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेच्या कामाच्या प्रभावी अंमलबजावणी करीता, 
निवड समितीच्या निर्णयानुसार सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता या पदाकरीता आवश्‍यक असलेली 
शैक्षणिक अर्हता, कामाचा अनुभव, तांत्रिक ज्ञान व शारीरीक क्षमता लक्षात घेता, पुढे नमुद केलेल्या 
सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता यांची मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी कंत्राटी 
तत्वावरील कार्यकारी अभियंता म्हणून ते हजर झाल्यापासून ११ महिन्यांच्या कालावधीकरीता 
करार पध्दतीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. संबंधितांनी नेमणुकीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे. 


अ.क्र. सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंत्याचे नाव नेमणुक केलेले कार्यालयीन ठिकाण 


णि श्री. शिकलगार सा. हमजेखान महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, ग्राम विकास 
विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.३०७/बांधकाम-४ 


अ.क्र. | सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंत्याचे नाव मणुक केलेले कार्यालयीन ठिकाण 


2. श्री. शाम प्र. किवळेकर अधिक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कार्यालय, 


औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 


०२. 


सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता यांची कंत्राटी पदावरील नियुक्तीच्या कालावधीत 


कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे राहतील. 


१) 


सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता यांनी संबंधित कार्यालयात, कार्यालय प्रमुखांची कर्तव्ये पार 
पाडण्यास मदत करणे व तसेच वेळोवेळी वरिष्ठ कार्यालय तसेच अधीक्षक अभियंता यांनी 
दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे. 
प्रादेशिक विभागीय कार्यालया अंतर्गत येणाऱ्या सर्व कार्यकारी अभियंता/उप अभियंता तसेच 
इतर कार्यालयाचे अधिकारी यांचेशी समन्वय ठेवणे. 

संबंधित कार्यालयास प्राप्त होणाऱ्या सर्व पत्रव्यवहाराबाबत कार्यालय प्रमुख यांचे मान्यतेने 
कार्यवाही करणे. 
प्रशासकीय विभाग/विभागीय कार्यालय स्तरावर प्राप्त तांत्रिक बाबी, सविस्तर प्रकल्प अहवाल, 
अंदाजपत्रके व इतर तांत्रिक प्रस्ताव यांची सखोल तपासणी करणे. 

प्रादेशिक विभागात येणाऱ्या सर्व कार्यकारी अभियंता यांचेकडून प्राप्त होणाऱ्या मसूदा निविदा, 
कामांची सर्व देयके, दरवाढ, मुदतवाढ प्रस्ताव इत्यादीची सविस्तर तपासणी करणे. 

विभागा अंतर्गत मंत्रालयीन अधिकारी, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व इतर वरीष्ठ 
अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी नेमुन दिलेली कामे करणे, तसेच नियतकालीन विवरणपत्रे संबंधित 
कार्यालयास विहित वेळेत सादर करणे. 

प्रादेशिक विभाग स्तरावरून योजनेचे भौतिक व आर्थिक अहवाल, आस्थापना विषयक इतर 
नियतकालीके अधीक्षक अभियंता यांच्या मान्यतेने सादर करणे. 

शासनाकडून वेळोवेळी सोपविलेले कामकाज पार पाडणे. 

वेगवेगळया स्तरावरील बैठकांची माहिती संकलित करणे, बैठकांना उपस्थित राहणे इत्यादी. 


qo) आवश्यकता असेल तेथे क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाज करणे. 
११) मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग/मुख्य अभियंता/ राज्य गुणवत्ता समन्वयक यांचे आदेशानुसार 


मुख्यमंत्री /प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील कामांचे निरीक्षण करून (प्र.मं.ग्रा.स.यो.च्या 
धर्तीवर) निरीक्षण अहवाल सादर करणे. 


१२) महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेच्या मुंबई मुख्यालयात नियुक्त सेवा निवृत्त कार्यकारी 


अभियंता यांनी सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.) व वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव यांनी वेळोवेळी 
सोपविलेली कामे प्रचलित धोरणानुसार कालमर्यादेत पुर्ण करणे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.३०७/बांधकाम-४ 


१३) प्रादेशिक विभागातील चौकशी प्रकरणांविषयी सर्वकष माहिती एकत्रित करून वरिष्ठ 


कार्यालयास वेळोवेळी अहवाल सादर करणे, प्रारूप दोषारोप पत्रे सादर करणे व संनियंत्रण 
करणे. 


03. 


सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता यांना उपरोक्त तरतुदीबरोबर सामान्य प्रशासन 


विभागाच्या दि.१७/१२/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील पुढील अटी व शर्तीही लागु राहतील. 


9. 


षु. 


१०. 


करार पध्दतीने नियुक्‍ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा 
समावेशनाबाबत/समावुन घेण्याचे वा नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा 
अधिकार/हक्क नसेल. 

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी शारीरीक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा 
तसेच प्रस्तावित सेवेसाठी त्यांच्याकडे आव्यक क्षमता असावी. 

नियुक्‍ती प्राधिकारी यांना विशोष परिस्थितीत कोणत्याही वेळी stort अधिकाऱ्यांच्या करार 
पध्दतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील. 

संबंधित अधिकाऱ्याविरूद्ध कोणतीही विभागीय चौकशीची कारवाई चालु किंवा प्रस्तावित 
नसावी. 

करार पध्दतीने नियुक्‍त करण्यात आलेली व्यक्‍ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या 
कामात व्यत्यय निर्माण होईल, अशा कोणत्याही व्यवसायिक कामात गुंतलेला नसावी. 
करार पध्दतीने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या व्यक्‍तीने गुंतलेले हितसंबंध (conflict ० 
interest) जाहीर करणे आवश्‍यक राहील. 

करार पध्दतीने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या व्यक्‍तींनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या 
कागदपत्रे/माहिती व आधार सामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्‍यक राहील. 

करार पध्दतीने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या व्यक्‍तींनी त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज 
निश्चित केळेल्या कालावधीत पुर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या कामकाजाबाबत नियुक्‍ती 
प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मुल्यमापन करतील. 

मुख्य अभियंता, मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना हे नियंत्रण अधिकारी असतील. 
सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता यांनी उपरोक्त कामकाजाच्या अनुषंगाने माहिती/प्रस्ताव/ 
अहवाल वेळोवेळी मुख्य अभियंता /अधिक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना यांना 
सादर करावेत. 

सेवानिवृत्त उप अभियंता यांची ११ महिन्याच्या कालावधीकरिता मानधन व अन्य भत्ते/ 
सुविधा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१७/१२/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
निश्चित करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.३०७/बांधकाम-४ 


११. सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता यांना देण्यात येणाऱ्या अन्य सुविधा पुढील प्रमाणे असतील. 
औ क्षेत्रीय दौऱ्याकरिता संबधित क्षेत्रिय कार्यालयाकडील वाहन सुविधा 
ब) अनुज्ञेय दौऱ्याकरीता प्रवासभत्ता व अनुषंगिक खर्च 


०४. सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता जर त्यांच्या कामकाजामुळे शासकिय नुकसानीस 
कारणीभूत ठरले तर शासकिय कर्मचाऱ्याप्रमाणे ते शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीस पात्र राहतील. 
त्यांच्यामुळे झाळेले शासनाचे नुकसान त्यांना देय असलेल्या निवृत्ती वेतनातून वसूल करण्यात 
येईल. 

०५. या प्रकरणी येणारा खर्च मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व Yo यावरील भांडवली 
खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००)(०१), मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग 
योजना नवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे (सीआरसी- 
५०५४ ५१५३) या लेखाशीर्षाखाली भागविण्यात यावा. 


०६. हा शासन आदेशा सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २७१५/ 
प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७.१२.२०१६ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०७. सदर शासन BAS aT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०९१४११४५१६३२२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 


PRAVIN Se eee 
DEVICHAND 2288 कटात 
JAIN eae 
(प्रविण जैन) 
उप सचिव तथा वित्तीय नियंत्रक, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/( लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई. 
२ महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/( लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
३) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
४ अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व विभाग. 
५ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६ निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७ राज्य गुणवत्ता समन्वयक, अण्णासाहेब मगर बिल्डिंग, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, गेट 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.३०७/बांधकाम-४ 


नं.२, पुणे-४११००३७. 
८) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व जिल्हे. 
१०) संबंधित सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता (मुख्य अभियंता, प्र.मं.ग्रा.स.यो. यांचे मार्फत). 
११) कक्ष अधिकारी (आस्था-१, रोखशाखा), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवड नस्ती, (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


